UNDP-GCF Project "Enhancing Climate 
Resilience of India's Coastal Communities" 
(२४०६ 8२७२) या प्रकल्पाअंतर्गत सन २०२३-२४ 
करिता निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.१७५/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर, २०२३. 

वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०१७/प्र.क्र.६७/फ-३, दि. १.७.२०२१. 

२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

पत्र क्र. कक्ष-१/सी/यो/प्र.क्र.१२/६९/२०२३-२४, दिनांक १.०६.२०२३. 
४. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२३. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.कक्ष-१/सी/यो/प्र.क्र.१२/२०१/२०२३-२४, दिनांक ३.११.२०२३. 

प्रस्तावना :- 

UNDP-Green Climate Fund यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून "Enhancing Climate Resilience of 
India's Coastal Communities" या प्रकल्पास सह-आर्थिक बांधिलकीने राज्यात राबविण्याच्या प्रस्तावास दिनांक 
१०.०६.२०२१ रोजी मा.मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय दिनांक १.०७.२०२१ अन्वये प्रकल्पाची रुपरेषा 
स्पष्ट करण्यात आली आहे. 
२. UNDP-GCF Project "Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities" (२४०६ 
8२७२) या लेखाशिर्षात सन २०२३-२४ करिता रु. 1000.00 लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये एप्रिल ते जून २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी २०%, जुले ते 
सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २०% व ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ या तिमाहींसाठी ३०% च्या मयादेत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दर्शाविळेली आहे. 

प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या चालू वर्षात अर्थसंकल्पित निधीतून कांदळवनांचे पुन:स्थापन रोपवन, 
कांदळवन रोपवन व नर्सरी च्या कामाकरिता आवश्‍यक एकूण रु. २७९.५४६ लक्ष (०२- मजूरी- रु. २६८.८५४ लक्ष, २१- 
साहित्य व पुरवठा- रु. १०.६९२ लक्ष) निधी वितरीत करण्याचे प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. 3 व ५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. मागणी 
केलेल्या उक्त रु. २७९.५४६ लक्ष निधीपैकी रु. ६३.११८ लक्ष (०२- मजूरी- रु. ६२.०० लक्ष, २१- साहित्य व पुरवठा- रु. 
१.११८ लक्ष) निधी या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


४. आता, या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. १०००.०० लक्ष निधीपैकी वित्त 
विभागाच्या अर्थसंकल्पिय प्रणालीप्रमाणे माहे नोव्हेंबर-२०२३ अखेर एकूण रु. ३००.७२२ लक्ष (०२- मजूरी- रु. ९७.६० 
लक्ष, २१- साहित्य व पुरवठा- रु.३.८७४ लक्ष, ५०- इतर खर्च - रु.१९९.२४८ लक्ष) निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 

तथापि, सदर योजनेअंतर्गत मागणी रु. २,१६,४२,८६८/- (०२- मजूरी- रु. २,०६,८५,४९९/- , २१- साहित्य व 
पुरवठा- रु. ९,५७,३६९/-) करण्यात आली आहे. हे पाहता, प्रस्तुत मागणीपैकी तूर्त सदर उपलेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध 
निधीच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७५/फ-३ 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ करिता UNDP-GCF Project "Enhancing Climate Resilience of India's Coastal 
Communities" (२४०६ 8२७२) अंतर्गत कांदळवनांचे पुन:ःस्थापन रोपवन, कांदळवन रोपवन व नर्सरी च्या कामाकरिता 
मागणी केलेल्या निधीपैकी उपलेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत एकूण रु. १०१.४७४ लक्ष (०२- मजूरी रु. 
९७.६० लक्ष, २१- पुरवठा व सामग्री रु. ३.८७४ लक्ष) निधी पुढील अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे :- 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 

२) यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 

३) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 

लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही सन २०२३-२४ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) सदर कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 

७) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 
२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च UNDP-GCF 
Project "Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities" (२४०६ 8२७२) या शीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त 
विभागाने मासिक निधी विवरणपत्र तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील अटी व सूचनांचे 
पालन करण्यात यावे. तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम /भाग-२, 
दिनांक १७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये व वित्त विभागाच्या परिपत्रक दिनांक 
१२.०४.२०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०९१५२०१०२७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 

RAV | K| RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209F1258e1 70f8f617d261f81e6281d 
flfdf28c0d, postalCode=400032, st=Mah 


INumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A 13D04798D2EE 
7A3F1C7DCC5655271C, RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


Date: 2023.11.09 15:49:22 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७५/फ-३ 


मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

९) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


& 
9 


Qe Nae fh 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


